यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावरील 
अपघात कमी करण्यासाठी राबविण्यात 


यावयाच्या दृष्टीने अंमलात आलेल्या 
सामंजस्य कराराच्या अंमळबजावणी 
करीता प्रकल्प सुकाणू समितीचे गठन. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-०७१८/प्र.क्र.८६/पोल-८ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जुले, २०१८ 


: शासन निर्णय : 

यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावरील अपघातांना आळा घालण्याकरीता अपघातांची शास्त्रश्नुध्द 
माहिती जमा करुन, तिचे विश्लेषण करुन अपघातांची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने आव्यक ती उपाययोजना 
करणे / सूचविणे व अंमलबजावणी करणे याकरीता गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन, 
नवी दिल्ली (अशासकीय संस्था) यांच्यामध्ये दिनांक २८ जून, २०१८ रोजी सामंजस्य करार झालेला आहे. 
सामंजस्य करारातील कलम १.१ मध्ये तरतूद केल्यानुसार प्रकल्पाच्या संनियंत्रणाकरीता अ.मु.स. (गृह) यांचे 
अध्यक्षतेखाली सेव्ह लाईफ फाऊंडेशनसह सर्व संबंधीत विभागांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या प्रकल्प 
सूकाणू समितीचे गठन करण्यास शासन मान्यता देत आहे. या समितीची रचना पुढीलप्रमाणे राहील :- 


१) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग अध्यक्ष 
२) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग सदस्य 
३) अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य सदस्य 
४ सह/उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 
4) सह/उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग सदस्य 
६ सह/उप सचिव, परिवहन विभाग सदस्य 
७ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ सदस्य 
८) पोलीस अधिक्षक (मुख्यालय), महामार्ग पोलीस सदस्य 
९) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ सदस्य 
१०) मुख्य संचालन अधिकारी, बि.व्हि.जी. १०८ रुग्णवाहिका सेवा सदस्य 
११) मुख्य सल्लागार, सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन, नवी दिल्ली सदस्य 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेव्ह लाईफ फाऊंडेडान, नवी दिल्ली सदस्य 
) 


93) सह/उप सचिव (पोळल-८), गृह विभाग सदस्य सचिव 


झासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०७१८/प्र.क्र.८६/पोल-८ 


१. गठीत करण्यांत आलेली प्रकल्प सूकाणू समिती ही यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावरील अपघात कमी 
होण्याच्या दृष्टीने गृह विभाग आणि सेव्ह लाईफ फाऊंडेडान यांचेदरम्यान अस्तित्वात आलेल्या 
सामंजस्य करारानुसार होत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेईल आणि आवर्यकतेनुसार योग्य ते निर्देश 
देईल. तसेच द्रुतगती मार्गावरील अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने मार्गावरील वाहतूक नियमांचे पालन 
होण्यासंदर्भात आवश्‍यक उपाययोजना करण्यासाठी (Intervention) WS लाईफ HSA सादर 
केलेल्या शिफारशींवर चर्चा करुन योग्य ते निर्देश देईल. 


२. समिती, करारानुसार होत असलेल्या कार्यवाहीच्या प्रगतीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेईल व त्यानुसार 
आवड्यक ते निर्देश संबंधितांना देईल. 
३. सामंजस्य करार अस्तित्वात असेपर्यंत या समितीचे अस्तित्व राहील. 
प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०७२७१५३६४६९७२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नांवाने, Sudhakar ०. 
0). Pawar ८ 
(सु. धों. पवार ) 
अवर सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय, मंत्रालय 


AD 


) 

) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग 

) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग 

) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
) 

) 

) 

) 


Cc ww 


Cc 


4 
प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग 
प्रधान सचिव, परिवहन विभाग 
अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ 
१०) पोलीस अधिक्षक (मुख्यालय), महामार्ग पोळीस 
११) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ 
१२) मुख्य संचालन अधिकारी, बि.व्हि.जी. १०८ रुग्णवाहिका सेवा 

) 

) 

) 


£5) 


9 


wen 


१३) मुख्य सल्लागार, सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन, नवी दिल्ली 
१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन, नवी दिल्ली 
१५) निवड नस्ती (पोल-८). 
पृष्ठ २ पैकी २ 


